मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ येथे दाखल 
याचिका क्रमांक ३६६१/२०२४ च्या अनुषंगाने 
मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी 
दिलेल्या आदेशानुसार अपिलार्थी श्रीम. आक्रीती 
सिंग सुद यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या AIR 
निर्णयानुसार आर्थिक मदत तसेच दिनांक 
३१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत मासिक 
अनुदान देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १७४/का-मासैक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५/०४/२०२४. 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, दि.०२/०८/२०१९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मगौपु-२०१७/प्र.क्र.३६०/२८, दि.३१/०१/२०१९. 
3) श्रीम. आक्रिती सिंग सुद यांनी मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल केलेली याचिका क्रमांक 
३६६१/२०२४ च्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी दिलेले आदेश. 


प्रस्तावना- 

युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील 
मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, 
चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सीमा सुरक्षा बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील सैनिकांच्या 
वारसांना वाचा येथील अ.क्र.१ मध्ये नमुद दिनांक ०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू. १.०० कोटी 
इतकी आर्थिक मदत देण्यात येते. त्याचप्रमाणे वाचा येथील अ.क्र.२ मध्ये नमुद सामान्य्‌ प्रशासन विभागाच्या 
दिनांक ३१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारतीय सैन्य 
दलातील मरणोत्तर शौर्यपदक व सेवापदक धारकांच्या विधवा/अवलंबित यांना मासिक अनुदान देण्यात येते. 
२. श्रीम. आक्रिती सिंग सुद यांनी मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या याचिका 
क्रमांक ३६६१/२०२४ च्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी आदेश निर्गमित 
केलेले होते. सदर आदेशानुसार अपिलार्थी श्रीम. आक्रिती सिंग सूद (वीरपत्नी) यांना सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.०२.०८.२०१९ तसेच दि.३१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय वित्तीय लाभ 
अदा करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
श्रीम. आक्रिती सिंग सुद यांनी मा.उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ येथे दाखल केलेल्या याचिका 
क्रमांक ३६६१/२०२४ च्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशास 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १७४/का-मासैक 

अनुलक्षून अपिलार्थी श्रीम. आक्रिती सिंग सूद (वीरपत्नी) यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
०२/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विशेषबाब म्हणून पुढील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे- 


शाहिद शाहीद दिनांक, मोहिम व ठिकाण पात्र वारसांचे नांव व आर्थिक 
सैनिक/अधिकाऱ्याचे नाव मदतीची रक्‍कम 
व पत्ता 
IC-9&828H 02 मे, 2020 १. श्रीम. आक्रिती सिंग सूद 
मेजर अनुज सूद २१ RR Bn (Guards) (वीरपत्नी) - रु. ६० लाख 
देशांतर्गत सुरक्षा संबंधी ऑपरेशन 
रक्षक मोहीम २. श्री. चंद्रकांत सूद (वीरपिता) 
कुपवाडा सेक्टर,जम्मू-काइमीर - रु. ४० लाख 
एकूण रुपये १.०० कोटी 


२. त्याचप्रमाणे अपिलार्थी श्रीम. आक्रिती सिंग सूद (वीरपत्नी) यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
३१/०१/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गतप्रतीमाह 
रु.९०००/- (अक्षरी रुपये नऊ हजार फक्त) एवढे मासिक अनुदान विशेषबाब म्हणून अनुज्ञेय करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रक्कमेच्या खर्चाची प्रतिपुर्ती मागणी क्र.ए-४ प्रधानशीर्ष "२०७५ संकीर्ण 
सर्वसाधारण सेवा-८०० इतर खर्च (००) (०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (अनिवार्य) -०५ बक्षिसे (२०७५०११३) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. याबाबतची पुढील 
कार्यवाही संचालक सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी तात्काळ पुर्ण करुन मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
१४/०३/२०२४ रोजीच्या आदेशाचे अनुपालन उच्च प्राधान्याने होईल याची गांभीर्याने दक्षता घ्यावी. 


३. शाहीद मेजर अनुज सूद यांच्या अवलंबितास एकूण अनुज्ञेय (रू. १.०० कोटी) रक्कमेपैकी 
रु. ५०,००,०००/- (रु. पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात 
आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 

४. शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी (उर्वरीत अनुज्ञेय रकमेसाठी) होणारा खर्च रु.५०,००,०००/- 
(रुपये पन्नास लक्ष फक्त) हा मागणी क्र.ए-५ लेखाशीर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२-सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००) (०४) देशांतर्गत /सुरक्षासंबंधी 
मोहिमेत चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवळलंबितांना आर्थिक ASA (२२३५ २६०८) ५०- 
इतर खर्च" या SSNS सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजुर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी, म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,ठाणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना द्यावयाची आर्थिक 
मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 

६. हाझासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र. ARTA २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. शाहिद मे.अनुद सुद यांच्या वीरपत्नी श्रीमती आक्रिती सिंग सुद यांची विनंती व दाखल न्यायालयीन 
याचिका, याचिकेमधील मागणी विशेषबाब म्हणून शासनाने विचारात घेण्याबाबतची न्यायालयाची निरिक्षणे 
इत्यादी विचारात घेऊन, सहानुभूती व मानवतावादी दृष्टीकोनातून आणि पुर्वोदाहरण होणार नाही तसेच 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र. क्र. १७४/का-मासैक 


शासनाचे या विषयावरील धोरण सौम्य न करणे अथवा धोरणास बाधा न आणणे या अटीस अधीन राहून, 
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत मागणी केलेले शहीद कुटुंबाचे लाभ, एक विशेषबाब म्हणून मंजुर करण्यात येत आहे. 
भी सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४१५१६१७५९९५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by URMILA POPAT SAWANT 
R M | [ A > p A ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=532e1c167ebaaff43f581 1aa7e45b8f790eb47c4facdfSbad 


586d61ab9901df2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
SAWA NT serialNumber=C586C9348CA72192AB033313815E031BC4374F8A 
3A8575A392F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 
Date: 2024.04.15 16:30:46 +05'30' 
(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई 
५. जिल्हाधिकारी, पुणे/ठाणे 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,पुणे 
९. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,ठाणे 
१०. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-३२ 
११. श्रीमती आक्रिती सिंग सूद (वीरपत्नी) ,ए२/१०३,टेॅक्विलिटी अपार्टमेंट,कोर्डे नगर 
जवळ,,शेवाळेवाडी,पुणे- ४११०२८ 
१२. श्री. चंद्रकांत सूद (वीरपिता) ,पी-२१ पानीपत लाईनस,अंबाला कँटीन,अंबाला,हरियाणा-१३३००१ 
१३. निवडनस्ती २ प्रती, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


